सहायक समादेशक, भारत राखीव बटालियन-३ 
कोल्हापूर यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डीएलपी-१११२/प्रक्र-२३/पोल-३, 
७ वा मजला, सेंटर-१, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-४०० ००५. दिनांक: १ ऑक्टोबर, २०१२. 


बाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग अपीओ ३१०९/२५१ / प्रक्र- ८५ / पोल-३, दिनांक ८ डिसेंबर, २०१० 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग एमआयएस ०८०८/प्र.क्र.५०६/पोल-४, दि. २ ऑगस्ट, २००८ 
३) fasts पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/३६/र.व का/ (८३००)/ 
डीडीओ/भाराब ३/२०१२, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१२. 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. अपीओ ३१०९/२५१ / प्रक्र- ८५ / पोल-३, दिनांक ८ डिसेबर, २०१० अन्वये 
कोल्हापूर येथे तिसरी भारत राखीव बटालियनची निर्मिती केलेली आहे. या बटालियन साठी १००७ पदे मंजूर करण्यात 
आली आहेत. शासन निर्णय, गृह विभाग एमआयएस ०८०८/प्र.क्र.५०६/पोल-४, दि. २ ऑगस्ट, २००८ अन्वये राज्य 
पोलीस दलातील ज्या अधिकाऱ्याचे किमान वेतन रु. १२,०००-१६,५०० आहे अशा पोलीस अधिक्षक व समादेशक यांना 
बिभाग प्रमुख म्हणून घोषित केले आहे. भारत राखीव बटालियन क्रमांक ३ साठी सहायक समादेशक यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय: 
सहायक समादेशक, भारत राखीब बटालियन क्रमांक ३ यांना कोल्हापूर जिल्हा कोषागारातून वित्तीय 
व्यवहारासाठी/कामकाजासाठी येणा-या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ 
खंड एक नियम १५(३) १५६ ब १७८ मधील तरतुदीनुसार त्यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. हे अधिकार वित्तीय बाबी पूरतेच मर्यादित राहतील. 
2. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक नियम क्र.२ 
व महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड एक, नियम १५(३) १५६ व १७८ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकौय 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ey हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक 
सांकेतांक "72.09 2- १००४ 4 4 234 3¢ LOO aay आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, y ४7 it र्त) Ms a - 
क 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Fe a No Oe हते हे ककी ee 0 कळे ee! क कह क. Ee Re Le Oe se 6 ee 


सर्व पोलीस ST AERTS राज्य. 
. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 
. समादेशक, भारत राखीव बटालियन, कोल्हापूर 
प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा )-१ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर ) 
. सर्व जिल्हा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१०. वित्त विभाग ( व्यय-७, विनियम ) मंत्रालय, मुंबई. 
११. गृह विभाग, बियुडी -१, गृह विभाग, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती, पोल-३ 


४० (६ 6 MS Kw 


